महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब मधील 
अधिकाऱ्यांची दि. १.१.२०१० ते ३१.१२.२०२० 
पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२०/२०२०/प्र.क्र.३३/आस्था-३अ, 
२५, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख : ४ मे,२०२२. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक,क्रमांक:मविसे १०/२०१३/प्र.क्र.५/आस्था-३आ/ दिनांक.३०.४.२०१४. 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक:मविसे १०/२०१६/प्र.क्र.१३६/आस्था-३अ/ दिनांक ०४.०६.२०१९ 
३. शासन परिपत्रक क्रमांक:मविसे १०२०/२०२०/प्र.क्र.३३/आस्था-३अ/दिनांक २७.५.२०२१ 
४. श्री.एस.डी. गोस्वामी, सहायक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती-रेणापूर, जिल्हा 
परिषद-लातूर यांचा अर्ज, दिनांक २०.९.२०२१ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


महाराष्ट्र विकास सेवा गट-ब मध्ये नियमित व कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची दिनांक 
१.१.२०१० ते दिनांक ३१.१२.२०२० या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सदर्भाधीन दिनांक 
२७.५.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यांत आली आहे. सदर जेष्ठता यादीमध्ये 
श्री.एस.डी. गोस्वामी,सहायक गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती-रेणापूर, जिल्हा परिषद-लातूर 
यांची जन्मदिनांक ५.२.१९६४ अशी नमूद करण्यात आली आहे. 
२. श्री.एस.डी. गोस्वामी,सहायक गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती-रेणापूर, जिल्हा परिषद- 
लातूर यांनी दिनांक २०.९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे, संदर्भीय 
दिनांक २७.५.२०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र विकास सेवा,गट ब या पदाच्या अंतिम 
सेवा जेष्ठता यादीमध्ये त्यांचा जन्मदिनांक ५.२.१९६९ असा नमूद करण्यात येत आहे. 
३. सबब महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या दि.१.१.२०१० ते दि. ३१.१२.२०२० 


पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठतासूची बाबतचे शासन शुद्धिपत्रक सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः मविसे -१०२०/२०२०/प्र.क्र.३३/आस्था-३अ, 


दष. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०५०४१७२१५४६७२० असा आहे. 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY 
RAJARAM 
PAWAR 


(संजय पवार) 


हा आदेठा 


Digitally signed by SANJAY RAJARAM 
PAWAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9300c64809bdf96f4ab55761f66ae 
Jeae5d7703062b0e368c4366203d8b9acF, 
pseudonym=6C6A617E06F1CEEBBSDED3D 
CD864C5C838455063, 
serialNumber=65AFD54F6450AB9DA3327C 
361BFC1F5F92E629B78ED9A49381D3C975 
1F71254A, cn=SANJAY RAJARAM PAWAR 
Date: 2022.05.05 16:50:52 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 

१. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

२. उपायुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

४. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.), जिल्हा परिषद (सर्व) 
५. कार्यासन आस्था-३अ, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. निवड नस्ती. 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः मविसे -१०२०/२०२०/प्र.क्र.३३/आस्था-३अ, 


परिशिष्ट-अ 
महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१० ते ३१.१२. २०२० पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठतासूची-शुद्धिपत्रक 


ज्ये.क्र धिकाऱ्याचे नांव जन्मतारीख प्रवर्ग गट-ब मधील | स.से.भ/ 


ळा 
TTT 


KKKKKKKKKKKKKKKKKE 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


